डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला या विद्यापीठास सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात (२४१५ ११०१ या 
लेखाशिर्षांतर्गत ३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) करीता अनुदान वितरीत 
करणेबाबत..(राज्य हिस्सा २५ टक्के) 
(कार्यक्रम) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि १३२३/प्र.क्र.२०३/७अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 9) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. व 
दि.०५.०२.२०२४. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.२७.०९.२०२३. 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.०८.१२.२०२३. 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.०१.२०२४. 

५)नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 
क्र.वि.प्र.ववि./अंदाज/भाकृअप/२०२३-२४/२३७४. दि.०७.०३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थसहाय्यित योजनेंतर्गत डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) योजनेसाठी ३१,सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या बाबीकरीता राज्य हिस्स्याचा २५ टक्के प्रमाणे निधी वितरणाचा प्रस्ताव नियंत्रक, 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी संदर्भ क्र.०५ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थसहाय्थित योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे 
प्रमाण (केंद्र : राज्य) (७५ : २५) असे आहे. सदर योजनेंतर्गत डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला या कृषि विद्यापीठास केंद्र शासनाने केंद्र हिस्सा (७५ टक्के) रु.१८४८.०० लाख इतका निधी 
मंजूर केला आहे. 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता, मागणी क्र.डी-३, ०१, पीकसंवर्धन, १२०, इतर संस्थांना 
सहाय्य, (००)(२१) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्थित योजनेतर्गत सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्‍्के)(कार्यक्रम) २४१५ ११०१ या 
लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता एकूण रु.५००.०० लाख इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि १३२३/प्र.क्र.२०३/७ओ, 


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेकडून माहे जुले, २०२३ पर्यंत केंद्र हिस्स्याचे ७५ टक्के प्रमाणे 
एकूण रु.४५३.३६ लाख इतके अनुदान अकोला कृषि विद्यापीठास प्राप्त झाले होते. वित्त विभागाच्या 
दि.१२.०४.२०२३ नुसार अकोला विद्यापीठास रु.१००.०० लाख इतका निधी शासन निर्णय 
दि.२७.०९.२०२३ अन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर, भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषदेकडून माहे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर, २०२३ पर्यंत केंद्र हिस्स्याचे रु.६२१.९४ लाख इतके अनुदान 
अकोला कृषि विद्यापीठास प्राप्त झालेले होते. त्याप्रमाणे राज्य हिस्सा २५ टक्के नुसार रु.२०७.३१ लाख 
इतका निधी शासन निर्णय दि.१८.०१.२०२४ अन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 

सद्यस्थितीत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेकडून माहे डिसेंबर, २०२३ ते फेब्रुवारी, २०२४ 
पर्यंत केंद्र हिस्स्याचे रु.३६३.३३ लाख इतके अनुदान अकोला कृषि विद्यापीठास प्राप्त झाले आहे. 
त्यानुसार, राज्य हिस्सा २५ टक्के प्रमाणे रु.१२१.११ लाख इतके अनुदान वितरीत करणेबाबत संदर्भ 
क्र.०५ अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने, राज्य हिस्सा २५ टक्के नुसार 
रु.१२१.११ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून अकोला कृषि 
विद्यापीठास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता, मागणी क्र. डी-३, ०१, पीकसंवर्धन, १२०, इतर 
संस्थांना सहाय्य, (००)(२१) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद steed योजनेंतर्गत डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्‍के) (कार्यक्रम) २४१५ ११०१ या 
लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
रु.१२१.११ लाख इतका निधी वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा 
सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 


अ.क्र. | योजना / लेखाशिर्ष / उपलेखाशिर्ष सन २०२३-२४ ।सन २०२३-२४ करीता | या शासन निर्णयान्वये 
करीता सुधारित अंदाज वितरीत करावयाचे 
अर्थसंकल्पीत निधी अनुदान 


१ २४१५-कृषि विषयक संशोधन व ५००.०० ५००.०० १२१.११ 
शिक्षण, ०१,पीकसंवर्धन, 
१२०-इतर संस्थांना सहाय्य, 
(००)(२१) भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद अर्थसहाय्यि योजनेंतर्गत 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य 
हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) 
२४१५ ११०१, 

३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


एकूण ५००.०० ५००.०० १२१.११ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः Fafa १३२३/प्र.क्र.२०३/७अओ, 


2. 


सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे wile नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


9) 


2) 


4) 


वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४ च्या परिपत्रकामध्ये 
देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

सदर योजनेकरीता प्राप्त झालेला निधी हा राज्य संवर्गासाठी मंजूर केलेला आहे. त्याच 
संवर्गासाठी खर्च होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी 
कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / 
शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर 
वर्गकरु नये किंवा खर्च करु नये. 

शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९८३ आणि 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम,१९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरलेली आहेत व सदर पदे 
योजनेतर खर्चाने पुढे चाळू ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, अशा पदांच्या वेतन व 
भत्त्यांसाठीच विहीत अनुदान देय राहील. 


प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा 
कसे, तसेच, विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत 
प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मूल्यमापन अहवाळ झासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा 
अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम, १९९० आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता, 
१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 
अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु 
नये. 

सन २०२३-२४ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 
योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा 
अहवाल सादर करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या 
अनुदानातील शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच 
अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 

नियमबाह्य योजना पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि १३२३/प्र.क्र.२०३/७अओ, 


३. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम wert उपरोक्त अटी व arid 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 

४. सहायक लेखाधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान कृषि विद्यापीठाचे नियंत्रक यांना अदा 
करण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करावी. 

५. याप्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये 
देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१७४४२४११०१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MITALI KALPESH 
CHAUDHARI 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
३. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/ उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
८. उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१०.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
११.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,कार्यासन ६ओ /२अ,कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१२.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


